परिविक्षाधीन गट विकास अधिकारी, गट-अ 
यांना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणाकरिता जिल्हा वाटप करण्याबाबत. 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 


(सीपीटीपी-८) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२२/२०२२/प्र.क्र.१५७/आस्था-३(आ) 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, मुंबई ४००००१ 
तारीख: २७ डिसेंबर,२०२२. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ 
दिनांक २०.१.२०१४ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग. क्र.टिआरएन-१११४/ प्र.क्र.८३/ १८-ब 
दिनांक ३.११.२०१४ 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग. क्र.टिआरएन-०२१७/ प्र.क्र.१०/सीपीटीपी, 
दिनांक १३.११.२०१७ 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग. क्र.टिआरएन-०२१७/ प्र.क्र.१०/सीपीटीपी, 
दिनांक १८.८.२०२१ 
५. या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१७.११.२०२२ 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षेमधून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट -अ 
आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे . संचाळक (सीपीटीपी) वसंतराव नाईक 
राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था , नागपूर यांनी कळविल्यानुसार महाराष्ट्र विकास 
सेवेतील परिवीक्षाधीन गट विकास अधिकारी, गट-अ यांचे जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षण दिनांक 
29.99.2022 पासून सुरु झाले आहे . सदर प्रशिक्षणासाठी जिल्हा वाटपाबाबत मार्गदर्शक सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केल्या आहेत. सामान्य 
प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ व ४ अन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन प्रशिक्षणार्थीना 
खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी संदर्भ क्र .५ येथील आदेशान्वये जिल्हा वाटप करण्यात 
आलेले आहे. सदर तुकडीतील श्रीम. स्नेहल लक्ष्मण शेलार, परिविक्षाधिन गट विकास अधिकारी यांनी 
केलेल्या विनंतीस अनुसरून त्यांना दि.१७.११.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये वाटप करण्यात आलेल्या 
जिल्हा परिषदेमध्ये बदल करण्याची बाब विभागाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः AAT १०२२/२०२२/प्र.क्र.१५७/आस्था-३(अ) 


SAP — 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र .२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधीळ ९ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणासाठी दि.१७.११.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये जिल्हा वाटप करण्यांत आलेले आहे. उपरोक्त 
आदेशातील परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.७ येथील श्रीम. स्नेहल लक्ष्मण होलार, परिविक्षाधिन गट विकास 
अधिकारी यांना जिल्हा परिषद , परभणी ऐवजी जिल्हा परिषद ,औरंगाबाद प्रशिक्षणासाठी वाटप 
करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे परिविक्षाधीन अधिकारी यांनी 
तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झालेबाबतचा अहवाल न चुकता संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
३. सीपीटीपी-८ च्या तुकडीतील परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांना वेतन व इतर अनुषंगिक भत्ते प्राप्त 
व्हावेत याअनुषंगाने संबंधित जिल्हा परिषदांनी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची सेवार्थ प्रणालीमध्ये नोंदणी 
करणे, त्यांचे डीसीपीएस करीता क्रमांक मिळविणे तसेच त्यांच्या वेतनासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी नियुक्‍त करणे व सेवापुस्तक तयार करणे इ. कार्यवाही तात्काळ करावी. 
४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ व ४ येथील दि.१३.११.२०१७ व दि.१८.८.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम दरम्यान रजांबाबतचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणातील तरतुदीस अनुसरून जिल्हा संलग्नता या टप्प्यामध्ये 
परिविक्षाधीन उमेदवारांच्या रजेबाबतचा निर्णय संबंधित जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांनी घ्यावा. 
५. सरदर प्रशिक्षणाबाबतची कार्यक्रम पुस्तिका स्वतंत्रपणे कळविण्यात आले आहे. सदर कार्यक्रम 
पुस्तिकेनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात यावे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२२७११४०१९२५२० 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 


R VA A N | || DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

e ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1f6 


a13602188e1b45 1 ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB361 7082F8F 
D2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81C 


MANE । 
( डॉ.वसंत AM) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 


१. मा.अतिरिक्‍्त मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
2. मा.अतिरिक्‍्त मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२२/२०२२/प्र.क्र.१५७/आस्था-३(अ) 
8. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ओरंगाबाद वपरभणी, 1111111. 
५. महासंचालक,यडादा, पुणे, 
६. संचालक (सीपीटीपी) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था , 
नागपूर, 
७. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद व परभणी, 
८. कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद व परभणी 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
११.अर्थसंकल्प-३, १६ व व्यय-१५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.कार्यासन-वित्त-१, आस्था-३, वित्त-९ ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती, आस्था-३(३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


